मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांना लोकप्रतिनिधी 
तसेच इतर मान्यवर व सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून 
प्राप्त होणारी पत्रे/निवेदनांवरील सामासिक निर्देशानुसार 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २०१५/प्र.क्र.१३१/१८(र. व का.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३. 


वाचा :-१) शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.१००/१८(र.व का.), दिनांक १० सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.१३१/१८(र.व का.), दिनांक 03 नोव्हेंबर,२०१५. 


प्रस्तावना :- 

मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांना लोकप्रतिनिधी तसेच इतर मान्यवर व सर्वसामान्य नागरिक 
यांच्याकडून विविध विषयांसंदर्भात निवेदने/पत्रे प्राप्त होत असतात. सदर निवेदन/पत्रांवर मा.मुख्यमंत्री/ 
उपमुख्यमंत्री/मंत्री होरे नोंदवितात व ती निवेदने संबंधित विभागास पाठविली जातात. निवेदनांवर देण्यात 
आलेले शेरे फक्त निवेदनातील माहितीवर आधारित असतात. प्राप्त झालेली निवेदने/ पत्रांमध्ये निवेदन 
देणा-याची बाजू मांडलेली असते. यासंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, अज्ञा निवेदन/पत्रांवरील 
सामासिक शोरे/निर्देशानुसार विभागीय प्रमुख यांच्या स्तरावर परस्पर आदेशा निर्गमित केळे जातात. 
निवेदन/पत्रावरील मा.मुख्यमंत्रा/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांच्या शहो-यानुसार करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात 
संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१५ आणि दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०१५ च्या परिपत्रकांन्वये सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 


मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांच्या कार्यालयांकडून शो-यांसह प्राप्त होणारे अर्ज/पत्र/ निवेदने 
यांची नियम, अधिनियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकातील तरतुदींनुसार गुणवत्तापूर्ण तपासणी करून 
त्यांचा परिणामकारक निपटारा व्हावा आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी राहू नये, याकरिता अशा 
शे-यांसह प्राप्त होणारे अर्ज/पत्र/निवेदनांवरील शे-यानुसार करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात एकत्रित 
स्वरूपात आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांच्या कार्यालयांत लोकप्रतिनिधी तसेच इतर मान्यवर व 
सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून प्राप्त होणारी निवेदने/पत्रांवर मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांनी 
दिलेल्या शोर्‍यांनुसार करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात आता खालीलप्रमाणे एकत्रित आदेश देण्यात येत 
आहेत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/ यांच्या कार्यालयाकडून लोकप्रतिनिधी/मान्यवर/नागरिक यांची 
निवेदने त्यावरील मा. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांच्या सामासिक शेरे/निदेशांसह प्राप्त झाल्यानंतर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१५/प्र.क्र.१३१/१८(र. व का.) 


अशा निवेदनांतील विनंतीची संबंधित विभाग/कार्यालयाने सदर विनंतीच्या अनुषंगाने लागू असणारे 
प्रचलित कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके यांतील तरतुदींच्या आधारे सखोळ तपासणी करावी, 
SAT तपासणीसाठी आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यास हरकत नाही. अशा 
तपासणी अंती संबंधित विभाग/कार्यालय निवेदनातील विनंती मान्य करणे योग्य होईल किंवा अमान्य 
करावी लागेल अशा निष्कर्षाप्रत पोहचू शकेल. अशा निष्कर्षाप्रत पोहचल्यानंतर संबंधित विभागाने/ 
कार्यालयाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे:- 

अ) ज्या निवेदनामधील विनंती/मागणी प्रचलित कायदे, नियम, शासन निर्णय यांच्या आधारे 
तपासल्यानंतर अशी विनंती मान्य करणे योग्य ठरेल अशा निष्कर्षाप्रत आल्यानंतर संबंधित विभाग/ 
कार्यालयाने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने तसा निर्णय घेऊन तो संबंधित निवेदनकारास कळवावा. 
तसेच अशा निवेदनावर सामासिक शोरा/निदेशञ देणाऱ्या मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांना सदर 
निवेदनाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करावे. 

ब) ज्या निवेदनांमधीळ विनंती प्रचलित कायदे, नियम, शासन निर्णय यांच्या आधारे 
तपासल्यानंतर अशी विनंती मान्य करता येणार नाही, अशा निष्कर्षाप्रत आल्यानंतर संबधित विभाग/ 
कार्यालयाने ही वस्तुस्थिती प्रथमतः sam निवेदनावर सामासिक at लिहिणाऱ्या मा.मुख्यमंत्री/ 
उपमुख्यमंत्री/मंत्री यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यामारफत अवगत करावी व त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने निर्णय घेऊन असा निर्णय संबंधित निवेदनकारास कळविण्यात यावा. 

२. उपरोक्त प्राप्त निवेदने/पत्रे यांमधील विषय/बाब ही धोरणात्मक बदलांशी संबंधित असल्यास व 
असा बदल करणे संबंधित विभागाच्या मते आवश्‍यक असल्यास, sean बाबी/विषयासंदर्भात संबंधित 
विभागांनी विहित मार्गाने समर्थनासह प्रस्ताव संबंधित मा.मंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री/मा.मुख्यमंत्री यांना सादर 
करावेत. 
३. कोणत्याही परिस्थितीत निवेदनावरील मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री/मा.मंत्री यांचा गोरा हा सदर 
प्रकरणाविषयी अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११०१८२२४२०६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


SUJATA MANOJ 

SAUNIK 
(सुजाता सौनिक) 
अपर मुख्य सचिव 


प्रत- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१५/प्र.क्र.१३१/१८(र. व का.) 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८. 
२९. 


20. 
34. 


32. 
33. 


३४. 
२३५. 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, पहिला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२. 

प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील), मुंबई. 

प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपलोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई-४०० ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई-४०० ०२३. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बराक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. 

भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, 

मुंबई -४०० ०३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर कॉलनी, 
चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग, 

मुंबई -800 ००४. 

भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई-४०० ०१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


